कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई यांच्या 


आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५१२/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:-११ मार्च, २०१९. 


पहा : १) प्रमुख न्यायाधीशा,कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.- 
Estt/322/2098, दि.०८.०२.२०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
7F.29.02.2098, 


प्रस्तावना :- 

कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या 
आस्थापनेवरील २९ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. २ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कौटुंबिक 


न्यायालय, मुंबई येथील २९ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ठ-अ मध्ये दर्शविलेल्या 
एकूण २९ अस्थायी पदांना दि.१ मार्च, २०१९ ते दि.३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये- 
(०१)(०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१-वेतन या लेखाशिर्षाखाली" 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०१९-२०२० या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१फ़ेब्रुवारी, २०१९ द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५२/का- नऊ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०३१३१७४३१२७११२ असा आहे. हा SMT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
A mo g h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Law and Judiciary Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82acab 
S h ya mM ka n t 3b732c4edd56e818f8a3b355588753, 
serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84b 
७ b94ca6af89497279007d66e97dc1 3547037, 
Ka | ot | cn=Amogh Shyamkant Kaloti 
Date: 2019.03.13 17:45:17 +05'30' 
a 
(अ. ऱ्या. कलोती ) 
विधि सल्लागार- नि-सह सचिव 


३) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, 

६) वित्त विभाग व्यय-५, 

७ विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
८) निवड नस्ती. 


मुंबई/नागपूर, 


) 
) 
) 
8) महालेखापाल-एक/दोन ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५२/का- नऊ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५२/का.नऊ 
दिनांक :११ मार्च, २०१९ सोबतचे परिशिष्ट "अ" 
अस्थायी पदे : कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई CUA व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग) 


कळया 
1 

i 
a [000111111३ 
fae Cd 
eno 1111111113 


अभिसा्लेखनिक 


र 
1 क्‍्वकस्नकलक 13 
झिप 
1 फ्हक्क 13 
कळ्या 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


